जिल्हा सेवा, वर्ग-३ व जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र 
विकास सेवा, सहायक गट विकास 
अधिकारी, गट-ब (एस-१५) संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर,२०२२ 


शासन STAT - 

नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर महसूली विभागातील जिल्हा सेवा, वर्ग-३ व जिल्हा 
तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा ,सहायक गट विकास अधिकारी, गट- 
ब संवर्गात (वेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३००) तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे .पदोन्नत झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांना नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील 
तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
येत आहे :- 


.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शरा 
पद व ठिकाण व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
नागपूर विभाग 
१. श्री.एम.एस.खुणे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍्तपदी 
विस्तार अधिकारी(पंचायत) पंचाय समिती, 
पं.स.सडकअर्जुनी,गोंदिया खांदूर,जि.भंडारा 
२.  श्री.एम.एफ.भुजाडे, यक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचायत समिती,मोहाडी,जि.भंडारा 
पं.स.भंडारा,जि.भंडारा 
३.  श्री.अ.ध.पानतावने, यक गट विकास अधिकारी, रिकतपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचाय समिती, उमरेड 
जिल्हा परिषद ,नागपूर ,जि.नागपूर 
४. श्री.एस.आय.वैद्य, यक गट विकास अधिकारी रिकतपदी 
वि अधिकारी(सांखिकी), (ग्रामपंचायत विभाग), 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शेरा 
पद व ठिकाण व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 

पं.स.सडकअर्जुनी,जि.गोंदिया जि.प.गोंदिया. 

५. ्री.यु.आर.निकम, यक गट विकास अधिकारी Raat 
य॒ पर्यवेक्षक, (प्रशासन),विभागीय आयुक्‍त 
जि.प.नागपूर. र्याळय,नागपूर 

अमरावती विभाग 

१ श्री.बी.एस. बाहेकर, सहायक गट विकास अधिकारी, रिकक्‍तपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती,कळंब, 
पं.स.घाटंजी,जि.यवतमाळ. जि.यवतमाळ 

२ श्री.एच.एस. नेव्हल, सहायक गट विकास अधिकारी, रिकतपदी 
वि अधिकारी(पंचायत), पंचाय समिती,तिवसा 
पं.स.वणी,जि.यवतमाळ. ,जि.अमरावती 

3 श्री.पांडुरंग डी.गर्ज, गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी,पं.स.अकोला, (नरेगा),जि.अकोला 
जि.अकोला 

४ श्री.एस.एस.राठोड, सहायक गट विकास अधिकारी, रिकक्‍तपदी 
यक प्रशासन अधिकारी, पंचाय समिती,दिग्रज, 
पं.स.दिग्रज,जि.यवतमाळ जि.यवतमाळ 

ks .कल्पना ज. जायभाये (कु.कास्देकर), शिका पदस्थापनेबाबतचे आदेशा 
वि अधिकारी (सांखिकी), ंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
पं.स.अंजनगाव सुर्जी,जि.अमरावती येत आहेत. 

औरंगाबाद विभाग 

१ श्री.यु.एस.शिसोदे, [सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी, पंचाय समिती,पालम, 
पं.स.परभणी,जि.परभणी जि.पर'भणी 

२ श्री.आर.डी.गर्ज, सहायक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
सहायक प्रशासन अधिकारी, (ग्रामपंचायत विभाग), जि.प.बीड 
महिला व बालकल्याण विभाग,बीड 

नाशिक विभाग 

१ श्री.प्रशांत बंडू पवार, [सहायक गट विकास अधिकारी रिक्‍तपदी 
षी अधिकारी, (ग्रामपंचायत विभाग), 
पं.स.देवळा,जि.नाशिक जि.प.नाशिक 

२ श्रीम.वंदना Gay सोनवणे, यक गट विकास अधिकारी, रिकक्‍तपदी 
[सहायक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पंचायत समिती,कळवण, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३ अ 


,क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शेरा 
पद व ठिकाण व ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 
पं.स.इगतपुरी,जि.नाशिक जि.नाशिक 
श्री.अजय रवींद्र चौधरी, यक गट विकास अधिकारी, रिकक्‍तपदी 
य पर्यवेक्षक, पंचाय समिती, भुसावळ, 
जि.प.जळगाव,जि.जळगाव. जि.जळगाव 

२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा .सर्वोच्च न्यायाळय, नवी दिल्ली येथे विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन 
विभाग, कार्यासन-१६ ब यांच्या शासन निर्णय दि .०७.०५.२०२१ मधील तरतूदी नुसार पदोन्नतीच्या 
कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि .२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


३. वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना सहायक गट विकास अधिकारी ,गट-ब संवर्गात खालील अटींच्या 
अधीन राहून तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

अटी व शार्ती :- 

३.१) सदर तदर्थ पदोन्नती ११ महिने अथवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध होतील यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत राहिल. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार प्राप्त झाल्यास, तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्यात येईल. 


३.२सदर तदर्थ पदोन्नती सरळसेवेच्या कोटयातील पदावर देण्यात येत असल्याने ती तापुरत्या 
स्वरूपाची असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे . 


३.३) सदरची पदोन्नती तदर्थ स्वरूपाची असून सदर पदोन्नती प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 


3.8) तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
अधिकारी प्राप्त होणार नाहीत . उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता फिडर कॅडर मधील 
ज्येष्ठतेनुसार निश्चित करण्यात येईल . 


3.4) वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर विहित कालावधीत रूजू होणे 
आव्यक आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


४. संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी सहायक गट 
विकास अधिकारी,गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या वरीलप्रमाणे 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत 
सुचना द्याव्यात . 


५. सहायक गट विकास अधिकारी,गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर पदाचा 
पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे . त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , 
ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१११६११०४२९१९२० 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by SURESH DEORAM 


AMBEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=296e3c880fd1b089cf7bc9aed875 
e1bd95a2e8ed913596c74F7aa9e24917bc3 
c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2768FD72EB50BA92D 1646 


87191D6F9C7C412A486DDA9C76BBD82B 
D2EB7012517, cn=SURESH DEORAM 
AMBEKAR 


Date: 2022.11.16 12:30:41 +05'30' 


(सु.दे.आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
¥) मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
) विभागीय आयुक्‍त (सवी, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१५३/२०२२/आस्था-३अ 


&) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
८) महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
) संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत.), 
१० कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 
११ निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


